तालुका क्रीडा अधिकारी,गट-ब (राजपत्रित) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: संक्रीआ-१०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा- शा.शि.व क्री.विभाग, शासन निर्णय क्रमांक,संक्रीआ-१०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२, 
दि.०७ ऑक्टोबर,२०२२ 

उपरोक्त संदर्भाधीन दि.०७ ऑक्टोबर,२०२२ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक 
१ मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक २३ वरील अधिकारी, श्री. विजय खोकले यांचे स्तंभ ४ मधील 
पदस्थापनेचे ठिकाण “तालुका क्रीडा अधिकारी, मुर्तिजापूर,जि. अकोला” ऐवजी “तालुका क्रीडा 
अधिकारी, अचलपूर, जि. अमरावती” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१४१८२५४५९०२१ असा आहे. 
हे शासन शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT = 
HANJE - 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत). 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

४. संबंधित तालुका क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी:- 


१.मा.मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
२. सचिव (सा.वि.स),सामान्य प्रशासन विभाग(कार्यासन १६ ब) 
३. संबंधित कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे-१/३) 

४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


